उद्योग अधिकारी (तांत्रिक, गट-ब या 
पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. परिवि-२०२२/प्र.क्र.६/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ: १) शासन अधिसूचना, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, H : आयएसटी-२१७०/ 

६०२/उद्योग-३, दिनांक १०.०७.१९८४ 

२) शासन निर्णय क्रमांक आयएसटी-२०११/२०३५/प्र.क्र.२७८/उद्योग-३, 
दिनांक ३१.१२.२०१२ 

३) शासन निर्णय क्रमांक नियुक्‍ती-१०१३/२४५/प्र.क्र.५४/उद्योग-३, 
दिनांक ७.१२.२०१३ 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.२.२०१६ 

५) शासन पत्र क्र.परीक्षा-४११८/१२४/प्र.क्र.३८/उद्योग-३, दि.०९.०६.२०२० 

६) उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/आस्थापना-१/नियुक्‍ती/उ.अ 

परिविक्षा समाप्ती/२०२१/अ-९२६, दि.१८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना : 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब या संवर्गात 
श्रीमती मंजूषा महादेव चव्हाण व श्री. तातोबा नामदेव खांडेकर यांची अनुक्रमे संदर्भ क्र२ व ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन अधिसूचनेतील ४ (अ) (एक) मध्ये विहित 
केल्याप्रमाणे २ वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर 
अधिकारी हे संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील अटींची पुर्तता करीत असल्यामुळे 
त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा : 

शासन सेवेतीळ अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता खालील 
अधिकारी करीत असल्यामुळे सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्‍्यातील 
स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करुन त्यांची सेवा स्तंभ क्रमांक ६ मध्ये 
नमुद दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६/उद्योग-३ 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव Vy Yor परिविक्षाधीन | स्थानापन्न 
क्र झाल्याचा | कालावधी | कालावधी | नियुक्तीचा 
दिनांक | (असल्यास) समाप्त दिनांक 
दिनांक 
| 9 | 2 3 8 षु & 
श्रीमती मंजुषा महादेव चव्हाण । 9.9.2093 | निरंक । 03.09.2029 | o8.019.2029 
२ | Madar नामदेव खांडेकर । ३.१.२०१४ २० २३.०७.२०२१ । २४.०७.२०२१ 


२. श्रीमती मंजूषा महादेव चव्हाण श्री.तातोबा नामदेव खांडेकर, उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब 
हे अधिकारी संदर्भ क्रमांक १ येथील अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या मुदतीत विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण झालेले नाहीत. तथापि, शासन मान्यतेने त्यांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून १ अतिरिक्त ४ 
थी संधी देण्यात आली आहे. सदर संधी देतेवेळी उक्त अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता आबादित न 
राहता सेवाज्येष्ठता सदर अधिकारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिनांकापासून ग्राह्य 
धरण्यात येईल असे शासनाच्या संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांचेसह 
संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. सदर बाब विचारात घेऊन विकास आयुक्‍त 
(उद्योग) यांनी उद्योग अधिकारी (तां) गट-ब या संवर्गाच्या ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यासाठी 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२२१७०५१५२११० 
असा आहे. सदर शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Ravindra V 
Gurav oe Sean 
(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी (उद्योग संचालनालयामार्फत) 


प्रत: 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.६/उद्योग-३ 


४. संचालक, लेखा व कोषागारे 

४. उद्योगसह संचालक, विभागीय कार्यालय 

५. महाव्यवस्थापक/व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उप सचिव (१२) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (८) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (उद्योग-३). 


one ७ -& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


